राष्ट्रीय हत्तीरोग निर्मुलन कार्यक्रमार्यक्रमांर्गत 
कार्यरत २७३ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हनिका-२०१८/अपदे /प्र.क्र.२६०/आ-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार 
संकुल इमारत, १० वा मजला, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: २५ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ :- 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदआ२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, 
दि.०६.०८.२००७. 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः हनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२६०/आ-५ 
दि.१५.०३.२०२४ 

३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.०६.०९.२०२४ 

४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जळजन्यरोग), पुणे यांचे पत्र 
क्रमांक.जा.क्र. संआसे/राहनिका/ अस्थायी पदे/चाळू ठेवणेबाबत/२४४०८/२४ 
दि.१२.०९.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे-६ या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील २७३ अस्थायी पदे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मंजुरी दिलेल्या सुधारीत 
आकृतीबंधातील मंजूर पदे आहेत. सदर २७३ अस्थायी पदांना सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन 
निर्णय क्र. हनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२६०/आरोग्य-५, दि.१५.३.२०२४ अन्वये दि.०१.०३.२०२४ ते 
दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. सहसंचालक, आरोग्य सेवा 
(हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे-६ यांच्या संदर्भ क्र.४ येथील प्रस्तावानुसार, राष्ट्रीय 
हत्तीरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत असलेली सदर २७३ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवणे 
राज्यातील जनतेस आरोग्य विषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक 
असल्याने, सहसंचालक यांच्या संदर्भ wy येथील प्रस्तावानुसार सदरहू २७३ अस्थायी पदे 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः हनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२६०/आरोग्य-५ 


शासन निर्णय:- 

राष्ट्रीय हत्तीरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद २७३ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


२. या पदांचा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा व 
सन २०२४-२०२५ साठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६-सार्वजनिक आरोग्य 

१०१-रोग प्रतिबंध व नियंत्रण 

(०१) (०२) - हत्तीरोग नियंत्रण कार्यक्रम 

सांकेतांक (२२१० ०५८५) अनिवार्य 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. तसेच, उपरोक्त अस्थायी पदांना मुदतवाढ दिलेल्या कालावधीत वित्त विभागाच्या 
दि.०६.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील निर्देशानुसार आवश्‍यक कार्यवाही करण्यात यावी. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९२५१२४२०७७८१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MAHESH DN cN, o-GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5d541c6ddf0221a38b5bf1 7bde07 1c16e4fc 


G U R U |_| N G 5d59c6c056a12206b90f86b0b039, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B2EDCC53DBB4AA0ABD5E56CEB34F 
AF620B051435FE8057488BAB1D4B20721FD1, 
H A N 5 च! -11। cn=MAHESH GURULING HANSHETTI 
Date: 2024.09.25 16:09:51 +05'30' 
(महेश Sate) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२. महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः हनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२६०/आरोग्य-५ 


३. संचालक, आरोग्य सेवा,आयुक्‍्तालय, मुंबई/पुणे. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि. ह. व ज. रो), पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 

७. हत्तीरोग अधिकारी, हत्तीरोग नियंत्रण पथके (सवी. 

८. हत्तीरोग अधिकारी, हत्तीरोग सर्वेक्षण पथके (सवी. 

९. वैद्यकीय अधिकारी, हत्तीरोग संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर. 
१०.आरोग्य अधिकारी, ठाणे/नागपूर महानगरपालिका. 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

१२.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
१३.वित्त विभाग (व्यय-१३) (अर्थसंकल्प-१९) मंत्रालय, मुंबई. 
१४.सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (सेवा १,२,३,५ व अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


परिणिष्ट क्र. १ 
राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम- महाराष्ट्र राज्य. 
२०% पदांचा गोषवारा (लेखाशिर्षनिहाय ) 
हत्तीरोग कार्यक्रमांतर्गत राज्यस्तर 


मप: |. अवलब 
रळ we 

ae 

नाशिक ह.स.प. १३ 


a ale ह.स.प. 


‘a 
\ 


1) 


जि अकोला ह.स.प. 


७ jane ह.स.प 


बद 


॥७॥ ।॥.».७ 10 | 
(a) AU | Aw w 
4) wo | [wo [oo [oo 
७ (6) छठ 0 


प्र.नि.सं.केंद्र नागपूर 
वसई ह.नि.प 
१० ।अक्कलकोट ह.नि.प. 
नांदेड ह.नि.प 


७ 
ळ्‌ 


ats 
aa. 


७ | की 
७ |” 
rae) wo rae) ~ 
HH 
xX LATA 
AW 
ww 


9" 


A) |e 
७ 


oz ।अमरावती ह.नि.प 
नागपर ह.नि.प 


वर्धा ह.नि.प 


१६५ 


१३ १८० 


भंडारा ह.नि.प. 


चंद्रपूर ह.नि.प 


छ 


Pe) “so “eo 
९ न ww 
» 1A Bs 


© क्षी 
क्ती © 
Ole ls 
wo 1»/0 | % 


oe 


राजूरा ह.नि.प 
गडचिरोली ह.नि.प 
१९ ।धानोरा ह.नि.प. 


१) | ७ fw lA [wo jw |: 
० । ५५७ | 0 |. | 0 |तरी 


१३६८३ १०९ ० २७३ 


टे 


खहसंचालक, आरोग्य खेवा 
(हिवतापे, हत्तीरोग ब जलजन्य रोग) 
पुणे - ६ 


परिशिष्ट कृ. २ 
राष्ट्रीय किटकजन्यरोग नियंत्रण कार्यकमांतर्गत 


हत्तीरोग नियंत्रण कार्यक्रम लेखा शिरष २२१००५८५८५ पदनिहाय गोषवारा 


ह ल्हव्कस्वाल [१ 
a जहा 
वि 
2 
a er 
3 ert 
डत a 
sate 


ae 
a7 
a 
0000 क 
दह जाडा 
a4 
क स्वल्र [७४४४ 
ee तयालाच 
ae का 
ज्या 
i 
र 


an 


सहसंचालक, आरोग्य ea 
(हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग) 
पुणे - ६ 


